अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२०. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. आंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.९.२००१. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 


प्रस्तावना : 


अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर नियुक्‍त झालेल्या परंतु अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिकारीकर्मचाऱ्यांना / अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेडा संदर्भाधीन 


दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेळे असून त्याकरीता वित्त विभागाच्या मान्यतेने 


दि.१०.९.२००१ च्या शासन निर्णयातील विहित कार्यपद्धतीनुसार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची 


कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, वित्त विभागाकडे अधिसंख्य पदे निर्माण 


करण्याबाबतचे प्रस्ताव मोठया प्रमाणावर प्राप्त होत असून अधिसंख्य पदांना शासन मान्यता देण्यास 


विलंब झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन शासन 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ 


(ऑ ते (इ) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे तसेच अधिसंख्य 


पदे निर्माण करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांची नस्ती क्र.एमएफडी-५७०१४/१/२०२०-वित्तीय सुधारणा वर 


दिलेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ 2 पैकी 1 


शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब 


3. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००६३०१३१७२२७५०७ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rasik 


. 
Rasik Oi Sian 


ion 
ostalCi 400032, st=Maharashtra, 


Ambadas Khadse 
॥ Of Maharashtra, 


Ambadas ot ये 
(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
३. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 
६. सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 

qo. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१६. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१७. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१९. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
२०. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२३. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 
२४. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 
२५. संचालक, समाजकल्याण, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


